राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार 
योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ करिता वितरीत 
निधीपैकी ₹३८.८५ कोटी निधीचे पुर्नवितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : २८ जूले, २०२१ 


१. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१८- आरकेव्हीवाय, दि. १४/०५/२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि.१५/०९/२०१८ 
3. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि.२८/१२/२०१८ 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अे, दि.२०/०२/२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-अ, दि.१२/११/२०१८ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-अ, दि.२०/०३/२०१९ 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८ /प्र.क्र.३२(भाग-२)/१४-अ, दि. १५/१०/२०१८. 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र.३२(भाग-२)/१४-अ, दि. १८/०३/२०१९ 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०१८/प्र.क्र.२८८/१४-अे, दि. १०/१२/२०१८ 
१०. कृषि व पदुम विभागाचे शासन पत्र क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र.३२/१४-अ, दि. १५/०२/२०१९ 
११. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/राकृवियो/निधी वितरण/सर्वसाधारण/५३०, दि. १२/१२/२०१८ 
१२. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/अ.जमाती/टी-१/५९४८, दि. १२/०२/२०२० 
१३. कृषि आयुक्‍तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/२४७, दि. १६/०२/२०१९ 
१४. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/४४३, दि. २५/०३/२०१९ 
१५. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/४६१, दि. ३०/०३/२०१९ 
१६. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/६३१, दि. १६/०५/२०१९ 
१७. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जाती/टी-१/५९४२, दि. १२/०२/२०२० 
१८. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जाती/टी-१/२३३३, दि. २०/०१/२०२० 
१९. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जाती/टी-१/५०५५, दि. ०६/०२/२०२० 
20. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जमाती/टी-१/०८, दि. ०४/०१/२०२० 
२१. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जमाती/टी-१/५९४८, दि. १२/०२/२०२० 
22. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जमाती/टी-१/२३३७, दि. २०/०१/२०२० 
२३. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जमाती/टी-१/५०५३, दि. ०६/०२/२०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


शासन निर्णय: 

सन २०१८-१९ मध्ये राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० 
अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात प्राप्त ₹५०८.०२ कोटी निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर विविध प्रकल्पांना 
वितरीत करण्यात आला होता. 

सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ₹४०६.७५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला होता (संदर्भ क्र. २ 
ते ४ तथापि, विहित कालावधीत खर्च होण्याच्या शहक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केळेला ₹०.८० 
कोटी निधी व अवितरीत निधी ₹३१.५६ कोटी असा एकूण ₹३२.३६ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडे फेर 
वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी ₹१८.६३ कोटी निधीच्या पुनर्वितरणास शासनाने संदर्भ क्र. ९ अन्वये 
मान्यता दिलेली असून उर्वरित ₹१३.७३ कोटी निधीच्या पुनर्वितरणास मान्यता देणे बाकी होते. 

त्याचप्रमाणे अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी वितरीत ₹५६.५१ कोटी निधीपैकी (संदर्भ क्र. ५ व ६) विहित 
कालावधीत खर्च होण्याच्या शहक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला ₹ १५.३७ कोटी निधी व अनुसूचीत 
जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत ₹४४.७६ कोटी (संदर्भ क्र. ७ व ८) निधीपैकी अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केळेला 
₹१४.२७ कोटी असा एकूण रु. ३८.८५ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गतच्या निधी पुनर्वितरणाबाबत दि. १५/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये (संदर्भ 
क्र. १० दिलेल्या सुचनेनुसार आयुक्‍त (कृषि) यांनी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उर्वरित ₹१३.७३ कोटी, अनुसूचीत जाती 
प्रवर्गाचा ₹ १५.३७ व अनुसूचीत जमाती प्रवर्गाचा ₹ १४.२७ कोटी निधी असा एकूण रु.३८.८५ कोटी निधीचे राकृवियो 
अंतर्गत अन्य मंजूर प्रकल्पांना संदर्भ क्र. ११ ते २३ वरील आदेशान्वये पुनर्वितरण केळे आहे. सदर पुनर्वितरणास या 
शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. पुनर्वितरीत निधीचा प्रवर्गनिहाय / प्रकल्पनिहाय तपशिल 
अनुक्रमे परिशिष्ट-“अ” , परिशिष्ट -“ब” व परिशिष्ट - “क” मध्ये नमूद केलेला आहे 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२८१५१४२८३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant And. 
hi 


Sh ri ka nt ADF Depart it, postalCod. pes t=Mi ee hi क 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeO fff 
162085c34db6bfd: 


IN ber=d8d9626: 038380cd235c048f20d ffd3a9 
Chandrakant Andge sins soccer 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (GBM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av A -5 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


२०. 


२१. 
२२. 
23. 
२४. 
a 


सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ , दि २८/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत ₹१३.७३ कोटी 
निधीचे पुर्नवितरण 
वर्ष - २०१८-१९ (रक्‍कम रु. कोटीत) 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प सन एकूण ।|दि.१०/१२/२ पुनर्वितरणासाठी | पुनर्वितरीत 
Ww. मंजूरीचे वर्ष | किंमत | २०१८-१९ | wafia/ | ०१८ अन्वये उपलब्ध उर्वरीत | निधी 
सन २०१८- | करिता | पुनर्वितरीत | पुनर्वितरीत निधी 
१९ वितरीत निधी निधी 
निधी 
|| २ 3 निळे oe 4 & | 8 ८ (६-७) ९ 
ऊसाचे एक डोळा 
पध्दतीने बेणे उत्पादीत 
; करण्याकरिता २०१७-१८ ३.१६ ०.९१ ०.९१ ०.९१ po 00 Ee 00 
रोपवाटीका स्थापन 
करणे 
एकात्मिक भात 
उत्पादन कार्यक्रम 
उन्नत शेती समृद्ध 
शेतकरी मोहीम अंतर्गत 
कृषी जनजागृती 
कार्यक्रम 
कृषि विज्ञान केंद्र, 
घातखेड (जि. 
४ | अमरावती) येथील २०१८-१९ ०.१६ पि ,०० पि ,०० a .00 po .00 ०.१५ 
प्रशिक्षण हॉलचे 
बांधकाम 
केळीच्या खोडावर 
प्रक्रिया करुन 
मूल्यवर्धीत 
उपउत्पादने निर्मिती 
प्रकल्प (तापी व्हॅली 
बनाना प्रोसेसिंग अँड 
प्रोडक्ट को-ऑप 
सोसायटी) 
निर्यात व प्रक्रिया 
विषयक पायाभूत 
सुविधांसह मल्टीचेंबर 
६ | मल्टीकमोडीटी कोल्ड | २०१७-१८ ३.९२ ७.९२०० ७.९२ २.०० ५.९२ - 00 
स्टोरेज प्रकल्प वाशी 
नवी मुंबई येथे उभारणे 
(NAFED) 


२०१७-१८ ८.४२ ५.०० २.१३ २.०० ०.१३ ति .१0 


२०१८-१९ २.०१ 94.30 p= Rete) po .00 po .00 0199 


२०१५-१६ ०.६९ ०.६९०० ०.२१ - .00 ०.२१ - .00 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प 
मंजूरीचे वर्ष 


प्रकल्प 
किंमत 
सन २०१८- 
१९ 


सन 
२०१८-१९ 
करिता 
वितरीत 
निधी 


दि.१०/१२/२ 

०१८ अन्वये 

पुनर्वितरीत 
निधी 


पुनर्वितरणासाठी 


उपलब्ध उर्वरीत 
निधी 


पुनर्वितरीत 


२ 


८ (६-७) 


हळद यांत्रिकीकरण व 
काढणी पश्चात 
व्यवस्थापन 


२०१७-१८ 


poe 


सिंचन पाणी गरज 
सल्ला सेवा 


२०१४-१५ 


poe 


डॉ. पं. दे. कृ. वि. 
विकसित पिक 
व्यवस्थापन 
तंत्रज्ञानाचा प्रसार (सन 
२०१५-१६ करिता 
मंजूर नवीन प्रकल्प) 


२०१५-१६ 


४.२९ 


वि 


a 


a 


e 


०.६० 


वि 


कृषि उत्पादकता 
वाढविण्यासाठी 
नवोन्मेशी जलस्त्रोत 
विकसित करणे 


२०१४-१५ 


०.७४ 


०.७४०० 


०.७४ 


pm 


०.७४ 


०.७४ 


: 


विविध जेविक खतांचा 
उत्पादन प्रकल्प, 
बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली. 


२०१४-१५ 


१,.१७०० 


१२ 


पनवेल येथील खार 
जमीन संशोधन 
केंद्राच्या प्रयोगशाळेचे 
बळकटीकरण आणि 
मृद आरोग्य व 
मत्स्योत्पादनासाठी 
शेतक-यांची क्षमता 
बांधणी प्रकल्प 


२०१७-१८ 


- 


- 


- 


- 


0,30 


१३ 


गोंदिया जिल्हयातील 
५ कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांमध्ये पणन 
विषयक पायाभूत 
सुविधा विकास प्रकल्प 


२०१०-११ 


०.१५ 


०.१५०० 


०.१५ 


a 


०.१५ 


०.१५ 


१४8 


कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती कर्जत जि. 
अहमदनगर येथे पणन 
विषयक पायाभूत 
सुविधा विकास प्रकल्प 


२०१७-१८ 


०.६२ 


०.३० 


०.३० 


०.३० 


po 


& 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प 
मंजूरीचे वर्ष 


प्रकल्प 
किंमत 
सन २०१८- 
१९ 


सन 
२०१८-१९ 
करिता 
वितरीत 
निधी 


दि.१०/१२/२ 

०१८ अन्वये 

पुनर्वितरीत 
निधी 


पुनर्वितरणासाठी 


उपलब्ध उर्वरीत 
निधी 


पुनर्वितरीत 


२ 


4 


८ (६-७) 


१५ 


कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती जामखेड, जि. 
अहमदनगर येथे पणन 
विषयक पायाभूत 
सुविधा विकास प्रकल्प 


२०१७-१८ 


०,४० 


०.४० 


७.४७ 


१६ 


राज्यातील १० ठिकाणी 
गोदामांची निर्मिती 
करुन तेथे वखार 
पावती सुविधा व 
ऑनलाईन ट्रेडींग 
सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे 


२०१७-१८ 


१.८० 


२.४४ 


२.४४ 


२.४४ 


चि 


- 


१७ 


विदर्भ 
मराठवाडयातील १० 
ठिकाणी गोदामांची 
निर्मिती तेथे वखार 
पावती सुविधा व 
ऑनलाईन ट्रेडींग 
सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे. 


२०१७-१८ 


१.८८ 


१८ 


नर मेंढा व बोकड 
संगोपन केंद्राची 
स्थापना 


२०१६-१७ 


०.१७ 


poe .00 


poe .00 


= .00 


pe .00 


०.१७ 


१९ 


कृषि विद्यान केंद्र, 
बारामती येथे पश्युधन 
अनुवंश सुधारणेचा 
उच्च गुणवत्ता केंद्राची 
स्थापना करणे 


२०१७-१८ 


३.२५ 


वि .00 


a .00 


a .0O 


(चि .00 


१,७९ 


विदर्भ व मराठवाडा 
दुग्धविकास प्रकल्प 
(एन.डी.डी.बी.) 


२०१७-१८ 


१५६.२० 


२०.०० 


१०,०० 


५.०५ 


४.९५ 


pm .00 


29 


पशु जेव पदार्थ निर्मिती 
संस्था, औंध, पुणे 
(VBP) a2 
विषाणूजन्य लस 
उत्पादन प्रयोगशाळेचे 
बळकटीकरण प्रकल्प 


२०१८-१९ 


षु र षु १०० 


- .00 


- .00 


- .00 


वि .00 


षु 2 षु q 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प सन एकूण ।|दि.१०/१२/२ पुनर्वितरणासाठी | पुनर्वितरीत 
क्र. मंजूरीचे वर्ष | किंमत | २०१८-१९ | समर्पित / | ०१८ अन्वये |उपलब्धउर्वरीत | निधी 
सन २०१८- | करिता | पुनर्वितरीत | पुनर्वितरीत निधी 
१९ वितरीत निधी निधी 
निधी 
[a0 २ ३ ly ४ 4 द se" |] ८ (६-७) ९ 

मत्स्य खाद्य कारखाना 

२२ उभारणी प्रकल्प २०१७-१८ ४.६३ २.९२ २.९२ २.९२ शि ०७० | 
नवीन मत्स्यबीज केंद्र 

२३ पा वळा तली २०१७-१८ १.६५ ०.३१५० ०.३२ ०.३२ po po 
स्थापना करण्यास 
अर्थसहाय्य 
जालना येथे ककुन 

२४ | बाजारपेठ विकास २०१६-१७ ०.४७ ०.४१ ०.४१ ०.४१ pe 00 poe 00 
प्रकलप 

न सोलापूर येथे रेशीम त्य ह ore se शि na bs po i 
पार्क विकसित करणे । | । न | न 
सहायक संचालक 

7 (ळेखा-१), कृषि pow .०० poe .०० jo 00 pe ,00 १.९१ 
आयुक्तालय पुणे 

एकूण २४४.५५ ५३.४९ ३२.३५ १८.६३ १३.७३ १३.७३ 


पृष्ठ ९ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


परिशिष्ठ- ब 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि. २८/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी वितरीत ₹१५.३७ कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय पुर्नवितरण 


वर्ष - २०१८-१९ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प किमत | सन २०१८- | समर्पित/ | याशासन 
मंजूरीचे वर्ष | सन २०१८-१९ | १९ करिता | पुनर्वितरीत | निर्णयान्वये 
वितरीत निधी पुनर्वितरीत 
निधी करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
किड २ ३ शिक उ षु ६ yee | 
, | उन्नत शेती - समृद्ध शोतकरी मोहीमे व ras nee cae: gee 
अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प 7 । न ; 
२ | कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प २०१८-१९ ११८.०० १२.६५०० २.९५ 0.०० | ,०० 
३ | संरक्षीत शेती प्रकल्प २०१८-१९ १२६.१९८१ ५.२१०० २.०२ २.०० 
थेट पणन सुविधेकरिता वखार 
महामंडळाच्या गोदामांचे क्षतिग्रस्त 
४ | अँस्बेस्टर पत्र्याच्या छताऐवजी २०१८-१९ ५४.८१ eS 00 Ee ,00 ८.४१ 
गॅल्व्हानाईज पत्र्यांचे नवीन छत 
निर्माण करुन गोदामांचा दर्जा उंचावणे 
जालना येथे ककुन बाजारपेठ 
एका कया २०१६-१७ ०.४७ ०.४१ ०.४१ शि .०० 
विकास प्रकल 
एकूण ३९९.४८ २८.२७ १५.३७ १५.३७ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


परिशिष्ठ - क 


शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ , दि. २८/०७/२०२१- चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत ₹ ९.७५ कोटी 


निधीचे पुर्नवितरण 
वर्ष - २०१८-१९ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प सन २०१८-१९ | समर्पित । पुनर्वितरीत 
क्र. मंजूरी वर्ष | किंमत सन | मधील शासन निधी निधी 
२०१८-१९ निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात 
आलेला निधी 
es २ ३ | ४ षु ६ | 8 | 
रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 
चित जाती व अनुसूचित जमाती 
१ प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांना नवीन सिंचन २०१९-२० | 493.04 po ,00 fo ,00 ४.४४ 
विहीर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्याचा 
प्रकल्प 
उन्नत शेती - समृद्ध शोतकरी मोहीमे 
क कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०१८-१९ | १००.०० ११.३१ ८.४८०० १.२७ 
अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल 
३ | कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प २०१८-१९ | ११८.०० ७.५४५० १.२७४८ ०.७३४० 
४ | संरक्षीत शोती प्रकल्प २०१८-१९ | १२६.१९८१ ५.९०५० ९.०० | .०० २.५० 
आदिवासी भागातील वखार 
महामंडळाच्या गोदामांना 
गॅल्व्हालाईन पत्र्यांचे नवीन छत, 
५ | ग्रील रोलींग शटर, अँप्रोच रोड, २०१८-१९ ५४.८१ २०.०० - .०० ०.८१ 
अँप्रन गटर व कंपाउंड भिंतीच्या 
सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
गोदामांचा दर्जा उंचावणे. 
एकूण ५१२.०६ ४४.७६ ९.७५ ९.७५ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


